रजा मंजूरीबाबत 
डॉ.(श्रीमती) अर्चना ललितकुमार कटियार, 
वैद्यकीय अधिकारी गट-ब. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्र.रजा-२०२२/प्र.क्र.१०७/सेवा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय, इमारत संकुल, 
८ वा मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग,मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ जुलै, २०२२. 


वाचा :- 
वित्त विभाग,झासन निर्णय क्र.अरजा-२४९३/५९/सेवा-९,दि.१६.०७.१९९४. 

वित्त विभाग,झासन निर्णय क्र.सेनिवे-१००१/२९/सेवा-४,दि.१५.०१.२००१. 

वित्त विभाग,शासन निर्णय क्र.सेवानि-१००१/१३०/सेवा-४,दि.०२.०६.२००३. 

संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांचे क्र.संआसे/२ब/टे-२/ रजा/ डॉ.कटियार/ २ब/ ३९/ 
१७, दि.११.०७.२०१७. 

विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग यांचे अपिल क्र.३५/डीबी/एमडीएस/ यवतमाळ/२०१०-११ 
मधील दि.१७.०७.२०१५ रोजीचे आदेडा. 


शासन आदेठा :- 

वाचा क्र.४ अन्वये डॉ.(श्रीमती) अर्चना ललितकुमार कटियार, वैद्यकीय अधिकारी गट-ब यांचा 
दि.११.०७.२००२ ते दि.०९.०८.२००२ आणि दि.०८.०७.२००३ ते दि.२०.०३.२००५ या कालावधीच्या गैरहजेरी 
बाबत संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी शिफारस केली आहे. वाचा क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये 
१८० दिवसांपेक्षा अधिक दिवसांची रजा मंजूर करण्याचे अधिकार शासनास आहेत. वाचा क्र.३ च्या शासन 
निर्णयातील परिशिष्ट-एक मधील अनुक्रमांक ३ मधील प्राप्त अधिकारानुसार आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) 
नियम १९८१ मधील नियम ५०, ६१ व ६३ नुसार डॉ.(श्रीमती) अर्चना ललितकुमार कटियार, वैद्यकीय अधिकारी 
गट-ब यांची खालीलप्रमाणे रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 


A -O 
a 


oC “८७ 
Se >> 


> 


अ.क्र कालावधी दिवस रजेचा प्रकार कारण 
1 १_| दि.११.०७.२००२ ते दि.०९.०८.२००२ ३० दिवस परिवर्तीत रजा वैद्यकीय 
२ | दि.०८.०७.२००३ ते दि.१८.०८.२००३ ४२ दिवस परिवर्तीत रजा कारणास्तव 
३ | दि.१९.०८.२००३ ते दि.०६.०३.२००४ २०१ दिवस अजित रजा 
४ । दि.०७.०३.२००४ ते दि.२०.०३.२००५ ३७९ दिवस असाधारण रजा 
(विनावेतन) 


शासन आदेशा क्रमांकः क्र.रजा-२०२२/प्र.क्र.१०७/सेवा-१ 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६१६१७२००९१७१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
PREMANAND ४५०७, 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=248f3abd919bce9c4e68555abc7e467b111¢53a 
DYA N E S H WA R 87e167edcc566a40a1 2ae53cd, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=89357E84059779C4AD0939BABA47BE1D 


7999CB1D37B914BDF76F412B21AACTIAF, 
cn=PREMANAND DYANESHWAR SONTAKKE 


Date: 2022.07.05 17:36:11 +05'30' 


प्रे.ज्ञा.सोनटक्के) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल,(लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर. 

२. आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

३. संचालक १/२, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई/पुणे. 

४. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 

५. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा अकोला मंडळ, अकोला 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी,यवतमाळ/अमरावती. 

८. जिल्हा शल्यचिकित्सक, यवतमाळ/अमरावती. 

९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, यवतमाळ/अमरावती. 

qo, डॉ.(श्रीमती) अर्चना ललितकुमार कटियार, वैद्यकीय अधिकारी, गट-ब (उपसंचालक आरोग्य सेवा, 
अकोला मंडळ, अकोला यांच्या मार्फत). 

११. निवडनस्ती (सेवा-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


